श्री.शिवानंद टाकसाळे, भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त) 
यांची मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य 
आरोग्य हमी सोसायटी या पदावर कंत्राटी 
तत्त्वावर नेमणूक करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१४९/ आरोग्य-६ 
गो.ते. रुग्णालय संकुल इमारत 
१० वा मजला, नवीन मंत्राळय, मुंबई ४०० ००१ 
तारीख: १७ मे, २०२३ 


वाचा :- 


शासन निर्णय क्रमांकः रागांयो-२०१०/प्र.क्र.१८५/आरोग्य-६, दिनांक १४.१०.२०१० 
शासन निर्णय क्रमांकः मफुयो-२०२३/प्र.क्र.९९/आरोग्य-६, दिनांक २३.०३.२०२३ 
शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती-२०२३/प्र.क्र.८९/आरोग्य-६, दिनांक २१.०४.२०२३ 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, वरळी,मुंबई यांचे क्र. राआहसो/ 
आस्था/व.का.अ./१०४४१/९४१/२०२३, दिनाक ०३.०५.२०२३ 
प्रस्तावना :- 

सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या संदर्भ क्र.१ येथील दि. १४.१०.२०१० च्या शासन निर्णयान्वये राज्य 
आरोग्य हमी सोसायटी (पूर्वीची राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना सोसायटी) यांच्या आस्थापनेवरील 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदाच्या तरतुदींमध्ये संदर्भ क्र.२ येथील गठीत नियामक परिषदेच्या 
निर्णयानुसार संदर्भ क्र. ०३ च्या दि.२१.०४.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. 
त्यानुसार राज्य आरोग्य हमी सोसायटी यांनी दिनांक २६.०४.२०२३ रोजी हिंदुस्तान टाईन्स व सकाळ या 
दैनिक वृत्तपत्रात मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी या पदाच्या पदभरती संदर्भात 
जाहिरात देण्यात आली होती. सदर जाहिरातीच्या अनुषंगाने राज्यआरोग्य हमी सोसायटी, वरळी, मुंबई 
यांच्याकडे प्राप्त झालेला श्री. शिवानंद टाकसाळे (भा.प्र.से.) यांचा अर्ज पुढील कार्यवाहीसाठी संदर्भ क्र. ४ च्या 
पत्रान्वये राज्य आरोग्य हमी सोसायटी यांनी शासनास अग्रेषित केला आहे. 

राज्य शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेली महात्मा ज्योतिराव HS जन आरोग्य योजना व केंद्र 

शासनाची आयुष्मान भारत -प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या एकत्रित योजनेचे सनियंत्रण व प्रभावीपणे 
अंमलबजावणी करण्याकरिता मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे पद प्रशासकीय दृष्टया अतिशय महत्त्वाचे आहे. 
श्री. शिवानंद टाकसाळे, भा.प्र.से. हे दि.२८.०२.२०२३ (AA) रोजी शासन सेवेतून नियत वयोमानानुसार 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी या पदावरुन सेवानिवृत्त झाले आहेत. श्री. शिवानंद 
टाकसाळे यांच्या अनुभवाचा व कार्यक्षमतेचा विचार करता राज्य आरोग्य हमी सोसायटीमार्फत राबविण्यात 
येत असलेल्या एकत्रित महात्मा ज्योतिराव फुळे जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन 
आरोग्य योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याकरीता त्यांच्या अनुभवाचा व कार्यक्षमेतचा फायदा होणार 
आहे, ही बाब विचारात घेऊन संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयातील तरतुदींनुसार मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी या पदावर कंत्राटी तत्त्वावर श्री. शिवानंद टाकसाळे, सेवानिवृत्त 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्‍त करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय क्रमांक :संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१४९/आरोग्य-६, दिनांक १७ मे, 2023 


झासन निर्णय:- 


श्री. शिवानंद टाकसाळे, भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त) यांची या आदेशाच्या दिनांकापासून एक वर्षांच्या 


कालावधीकरिता मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी या पदी कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्‍त 


करण्यात येत आहे. 


२. 


डे 


सदर कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्तीच्या संदर्भातील अटी व शर्ती खालीलप्रमाणे राहतील. 

श्री. शिवानंद टाकसाळे यांना सेवानिवृत्तीप्वी मिळत असलेल्या एकूण वेतनातून (मुळ वेतन व 
महागाई भत्ता धरुन) त्यांना आता मिळत असलेले निवृत्ती वेतन (महागाई भत्ता व अंशराशीकृत 
निवृत्तीवेतनासह) वजा केल्यानंतर होणारी रक्‍कम मासिक पारिश्रामिक म्हणून निश्चित करण्यात 
यावी. 

श्री. टाकसाळे हे कंत्राटी तत्त्वावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदावर कार्यरत असेपर्यंत त्यांना 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी या पदासाठी अनुज्ञेय असलेल्या सर्व सेवा 
सवलती व भत्ते अनुज्ञेय असतील. 


. सदर नियुक्तीच्या कालावधीत श्री.शिवानंद टाकसाळे हे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य 


हमी सोसायटी या पदाचे कर्तव्य पालन करीत असताना या कालावधीत त्यांना राज्य शासकीय 
सेवेतील अधिकाऱ्यांना लागू असलेले वर्तणुक तसेच, शिस्त व अपील या संबंधीचे सर्व नियम लागू 
राहतील. 


. सदर नियुक्तीच्या कालावधीत श्री. शिवानंद टाकसाळे यांना सोसायटीच्या Memorandum of 


Association आणि त्यातील नियम व विनियम लागू राहतील. 
उपरोक्त अटी व शार्तींसोबतच शासन निश्चित करेळ, अशा अटी व शर्ती श्री.टाकसाळे यांच्यावर 


बंधनकारक राहतील. 


४. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२३०५१७११५४०७६२१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ASHOK MAROTI ATRAM 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=e212845163abd708717bb4bef92 
M A R OT | b6886b147679a5af5a494e268689ab8d696 
dd, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=5F7ECA1F400D866EA34324 
CEA1A547AA04FODA0794A00BEE126E867 
AT RA M 8172A15C5, cn=ASHOK MAROTI ATRAM 
Date: 2023.05.17 17:58:24 +05'30' 
(अशोक मा. आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक :संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१४९/आरोग्य-६, दिनांक १७ मे, 2023 


३. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई 
५. मा. मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा. मंत्री (सर्व) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. सर्व विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ, विधानभवन, मुंबई- २१. 
८. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. अपर मुख्य सचिव,सार्वजनिक आरोग्य विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
१२. सचिव-२, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३.प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
१४. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
१६. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई 
१७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी,वरळी, मुंबई. 
१८. संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 
१९.संचालक-२, आरोग्य सेवा, कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 
२०.विभागीय आयुक्‍त (सर्व) 
२१.आयुक्‍त, महानगरपालिका (सर्व) 
२२.जिल्हाधिकारी (सवी 
२३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परीषद (सर्व) 
२४. संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
२५. संचालक, वैद्यकिय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 
२६. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (सर्व) 
२७. उपसंचालक, आरोग्य सेवा परिमंडळे (सर्व) 
२८. जिल्हा शल्य चिकित्सक (सवी 
२९. जिल्हा माहिती अधिकारी (सर्व) 
३०. निवड नस्ती (आरोग्य-६). 


ae 


छठ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


